परिवहन विभागातील उप प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी,गट-अ या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: एमव्हीडी-०९२२/प्र.क्र.२२९/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:-१) शासन परिपत्रक क्र. एमव्हीडी-०८१४/प्र.क्र. २९२/परि-४, दि. ०८.०३.२०१९. 
२) शासन परिपत्रक समक्रमांक दिनांक २१.०९.२०२२. 
३) शासन परिपत्रक समक्रमांक दिनांक ०७.१०.२०२२ 
8) शासन परिपत्रक समक्रमांक दिनांक ०८.०९.२०२३ व दि. २७.१०.२०२३. 


शासन परिपत्रक:- 


उपनिर्दिष्ट क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये परिवहन विभागातील उप प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. त्याच आधारावर उपर्निरदिष्ट क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये उप 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील दि.०१.०१.२०१४, दि.०१.०१.२०१५, 
दि.०१.०१.२०१६ व दि.०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली होती. 
त्याच आधारावर उपर्निरदिष्ट क्र.३ येथील शासन परिपत्रकान्वये उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 
गट-अ या संवर्गातील दि.०१.०१.२०१८, दि.०१.०१.२०१९, दि.०१.०१.२०२०, दि.०१.०१.२०२१ व 
दि. ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्याच आधारावर 
woffa क्र.४ येथील झासन परिपत्रकान्वये उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ या 
संवर्गातील दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली होती. 


२. आता उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूची तयार करतांना विचारात घेतलेल्या बाबी सोबत जोडलेल्या 
"परिशिष्ट-अ" प्रमाणे असून त्या आधारे सदरची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या 
"परिशिष्ठ-ब" नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूची ही तात्पुरत्या स्वरुपातील आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०९२२/प्र.क्र.२२९/परि-४, 


४. परिवहन आयुक्त यांना विनंती आहे की, सदर परिपत्रकासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट 
असलेल्या व कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. 


५. सुधारीत तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांनी या ज्येष्ठतासूचीची प्रत शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन प्राप्त करून घ्यावी. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७७.१1 १19590(19.2०५९.1] या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१५२२५२८९२९ 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL BABURAO APATE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=19ff433c24f38ac95f09eaa0a 14f560224a1a78a80f8b940775F 
<013021ca5ca, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=4EA86DEC92091A 126823D249DF451DF3C8D235CDD 
7£9111D7624C78A7C95B318, cn=SUNIL BABURAO APATE 
Date: 2024.09.26 15:24:57 +05'30' 


(सु. बा. आपटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति - संबंधित सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्त यांचेमार्फत) 


प्रत- १. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. निवडनस्ती परिवहन-४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०९२२/प्र.क्र.२२९/परि-४, 


परिशिष्ठ-अ 


अ) अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
संवर्गात यापूर्वी देण्यात आलेल्या मानीव दिनांकाची तपासणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात 
आलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मानीव दिनांकाची प्रकरणे तपासण्याची व सेवा 
ज्येष्ठतासूच्यांचे पुनर्विलोकन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यानुसार यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या 
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गाच्या सेवाज्येष्ठता याद्या सुधारीत करण्याची कार्यवाही 
स्वतंत्र्यरित्या करण्यात येईल. तसेच मानीव दिनांक देय होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदावरील ज्येष्ठताक्रम बदलल्यास उक्त 
संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या सुद्धा स्वतंत्र्यरित्या प्रसिद्ध करण्यात येतील. 


आ) उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या संवर्गाची उपर्निर्दिष्ट क्र.१ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये दि. ०१.०१.२०१३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द झालेली असून सदर 
ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण चालू अथवा प्रलंबित नाही. 


इ) दि. ०१.०१.२०२४ च्या तात्पुरत्या यादीमध्ये दि. ३१.१२.२०२२ अखेरपर्यंत सेवानिवृत, 
मयत, पदोत्रत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे कमी करण्यात आली आहेत. 


KKKKKKKKK KKK KEK KKK KKK KK KEK ERKERK ARK KERKRERKAKRK 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


परिशिष्ट-ब 
१. संवर्गाचे नाव : उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
२. वेतनश्रेणी : 5-१७: ४७६००-१५११०० 
३. दिनांक १ जानेवारी २०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची ( दि. ०१.०१.२०२३ ते ३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत अधिका-यांची) 


शेरा 


निर्णय दिनांक 
अन्वये प्रादेशिक 


अधिकारी पदावर पदोन्नती 


निर्णय दिनांक 
अन्वये प्रादेशिक 


३ पदोन्नती 


नियम ३ | शासकीय कर्मचा-याचे नाव | संबंधित जन्मदिनांक प्रवर्ग ।नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता 
(२) (ब) पदावरील | (दिनांक -महिना- नुसार संवर्गात दिनांक । दिनांक (दिनांक- 
नुसार नियुक्तीचा ay) प्रत्यक्ष रुजू महिना-वर्ष) 
ज्येष्ठता मार्ग दिनांक 
क्रमांक 
श्री. अनिलकुमार वळीव पदोन्नती १८.०२.१९६९ २३.०७.२००५ २८.०२.२०२७ D.C.E, B.E in Civil शासन नि 
Engineering 9& 03.2028 
श्री. विजयसिह रामसिह पदोन्नती ०३.०७.१९७० २६.०७.२००५ ३१.०७.२०२८ BE in Mechanical शासन नि 
चव्हाण | i Engineering 9& 03.2028 
परिवहन अधिकारी 


शासन निर्णय 
१६.०३.२०२४ 


पदोन्नती 


री पदावर पदोन्नती 


Y 9.2002 २८.०२.२०२६ B.E in Mechanical 
Engineering 


र्णय दिनांक 
अन्वये प्रादेशिक 


परिवहन अधिकारी 


शि त शि त 


श्री. दिपक अ.पाटील 


२६.११.१९७३ 


शासन निर्णय 
१६.०३.२०२४ 


पदोन्नती 


c 
aL 


Engineering 


री पदावर पदोन्नती 


uty दिनांक 
अन्वये प्रादेशिक 


49.2002 iJ 39.04 2025 B.E. in Electrical 


परिवहन अधिकारी 


& पदोन्नती 


श्री. राजकुमार वर्धेकर : 
(बागडी) 


शासन निर्णय 
१६.०३.२०२४ 


पदोन्नती 


B.E in Electrical, 


Electronics & Power 


९६८ 
| | ; | | | | | | १ | | | | | | | 


री पदावर पदोन्नती 


uty दिनांक 
अन्वये प्रादेशिक 


परिवहन अधिकारी 


Engineering , M.B.A. 


श्री. विनय अहिरे 


श्री. जयंतकुमार व. पाटील 


— a -_ 


पदोन्नती शासन निर्णय 


१६.०३.२०२४ 


री पदावर पदोन्नती 


र्णय दिनांक 
अन्वये प्रादेशिक 


परिवहन अधिकारी 


१५.०४.२०११ im 34.90.2024 M.Sc (Stats) 


09.99.98 &9 


री पदावर पदोन्नती 


९ 


श्री. राजेंद्र वर्मा 
श्री. गजानन नेरपगार 


श्री संजय मेत्रेवार 


श्रीमती हेमांगिनी पाटील 


श्री. अनिल सखाराम पाटील 


श्री. दशरथ वाघुले 


श्री. विनोद सगरे 


०६.११.१९६९ 
२१.०६.१९७२ 


३०.०३.१९७३ 


३१.०५.१९७६ 


१३.०७.१९७५ 


१२.०५.१९७२ 


२७.०६.१९७२ 


०१.०६.१९६९ 


०६.०७.१९७३ 


२०.१०.१९७४ 


09.04.2099 
98.03.2092 


09.08.2092 


२०.०३.२०१२ 


२८.०३.२०१३ 


२०.०८.२०१३ 


०१.०२.२०१४ 


०१.०२.२०१४ 


०१.०२.२०१४ 


०१.०२.२०१४ 


३०.११.२०२७ 


BE Civil 


B.E Electronics 


BE Production 


BE Electronics 


BE Electronics 


BE Electonics & 


Telecommunication 


BE Mechanical & ME 


Mechanical 


BE Civil 


BE Production 


B.Sc Maths 


शासन निर्णय 
१६.०३.२०२४ 
परिवहन अधिकारी 


शासन निर्णय 
१६.०३.२०२४ 
परिवहन अधिकारी 


शासन निर्णय 


१६.०३.२०२४ अन्वये 


अन्वये प्रादेशिक 


अन्वये प्रादेशिक 


र्णय दिनांक 


uly दिनांक 


@ 
देशिक 


| पदावर पदोन्नती 


क 
देशिक 


री पदावर पदोन्नती 


परिवहन अधिकारी 


शासन निर्णय 
१६.०३.२०२४ 


अन्वये प्रादेशिक 


uty दिनांक 


परिवहन अधिकारी 


शासन निर्णय 


१६.०३.२०२४ अन्वये 


री पदावर 


परिवहन अधिकारी 


शासन निर्णय 
१६.०३.२०२४ 


अन्वये प्रादेशिक 


र्णय दिनांक 


परिवहन अधिकारी 


शासन निर्णय 


१६.०३.२०२४ अन्वये 


री पदावर 


परिवहन अधिकारी 


शासन निर्णय 


१६.०३.२०२४ अन्वये 


परिवहन अधिकारी 


शासन निर्णय 


१६.०३.२०२४ अन्वये 


परिवहन अधिकारी 


री ’ 


१९ ।श्री. संदेश म. चव्हाण पदोन्नती | १७.०३.१९७६ | वि.जा( | ०१.०२.२०१४ ३१.०३.२०३४ BE Mechanical झासन निर्णय दिनांक 


१६.०३.२०२४ अन्वये प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी पदावर पदोन्नती 
३०.०८.१९७० | खुला | ३१.०८.२०१५ ३१.०८.२०२८ BE Civil शासन निर्णय 
१६.०३.२०२४ अन्वये 
परिवहन अधिकारी 
श्री. विजय लक्ष्मण काठोळे १०.०१.१९७३ | खुला | 09.08.2094 34.09.2039 | BE Computer Sciencs & शासन निर्णय 
Engineering १६.०३.२०२४ अन्वये 
परिवहन अधिकारी 
श्रीमती अर्चना गायकवाड १०.०२.१९७३ खुला ३१.०८.२०१५ 
श्री. अशोक गंगाराम पवार ०१.०६.१९६९ | भ.ज (बो | ३१.०८.२०१५ 
श्रीमती उर्मिला कांतिलाल ३०.०७.१९७१ खुला । ०२.०१.२०१८ 
पवार 
श्री. विनोद वैजीनाथ चव्हाण २१.०३.१९७६ | खुला | ०८.०१.२०१८ 
शि शि 


° 


A 
me) 


A A A A 
oe aw A 


BE Electronics शासन निर्णय दिनांक 
१६.०३.२०२४ अन्वये प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी पदावर पदोन्नती 


३१.०५.२०२७ Bsc physics शासन निर्णय दिनांक 
१६.०३.२०२४ अन्वये प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी पदावर पदोन्नती 


३१.०७.२०२९ MSc (Maths) , Bed शासन निर्णय 
१६.०३.२०२४ अन्वये 


२८.०२.२०३१ 


BE Mechanical शासन निर्णय 
१६.०३.२०२४ अन्वये 


A 
ऱ्टी 


३१.०३.२०३४ 


B Tec Agricultural शासन निर्णय 
Engineering 9& 03.2028 अन्वये 


३०.०६.२०३१ 


ण 


२ 


श्रीमती जयश्री दुतोंडे ०३.०६.१९७२ २८.०६.२०१८ 
श्री. ज्ञानेश्वर हिरडे २६.०६.१९६७ १३.०७.२०२० 
ज. 


A 
mm 


२७ 

८ 
२९ 
30 
३१ 
३२ 


३३  _[|श्री. जयंत रमेश चव्हाण ०६.०४.१९८३ | अ.ज. | ०९.०८.२०२१ ३०.०४.२०४१ B.E. (Mechanical) 


श्री. राजेश सरक पदोन्नती ०६.११.१९६६ भ. ०८.११.२०२१ ३०.११.२०२४ | Diploma in Automobile 
Engineering 
: भ. 


a 


Engineering, B.E. 


Production 


09.2089 Diploma in Mechanical 
Engineering, BE in 
Production 


[se re स्व a 


ज. 
OT 


३१.०७. 


= 
= 
=a 
fa 4 
PS 


